“सकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे” 
संस्थेस एकाकी dame विद्यापीठाचा दर्जा 
प्रदान करण्यासंदर्भात प्रस्तावित अधिनियमाचे 
Wey तपासणी करण्याकरिता समिती गठित 
करणेबाबत...” 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण - ११११/(१७१/२१)/तांशि-२ 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० नोव्हेंबर, २०२१ 


संदर्भः संचाळक, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे यांचा दिनांक १४ नोव्हेंबर, 
२०२१ रोजीचा ई मेल 

प्रस्तावना : 

शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे या संस्थेस स्वायत्तता प्रदान करण्यात 
आलेली आहे. सदर संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी पार 
पडलेल्या ५० व्या बैठकीत “शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे (CoEP)” या संस्थेस 
एकाकी तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचा दर्जा देण्याकरिता प्रस्तावित अधिनियमाचे प्रारूप संमत करण्यात 
आले आहे. सदर अधिनियमाच्या प्रारुपाची तपासणी करण्याकरिता समिती गठित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे या स्वायत्त संस्थेस एकाकी तंत्रशास्त्र 
विद्यापीठ (Unitary Technical University) चा दर्जा देण्याकरिता संस्थेच्या नियामक मंडळाने 
मान्यता दिलेल्या अधिनियमाची तपासणी करण्याकरिता पुढीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात 
येत आहे- 


डॉ. अभय वाघ, संचालक तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, अध्यक्ष 
मुंबई 

श्री. सतिश a. तिडके, उप सविव, उच्च व da शिक्षण विभाग, सदस्य 
मंत्रालय, मुंबई 

श्री. भूपेद्र गुरव, निवृत्त सह सचिव, विधी व न्याय विभाग सदस्य 


श्री. डी. पी. TAR, निवृत्त विधी सल्लागार नि सह सचिव, विधी व न्याय | सदस्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


श्री. राधाकृष्ण बंगाले, निवृत्त सह सचिव (विधी), उच्च व तंत्र शिक्षण | सदस्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


प्रा. जोशी, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, सदस्य 
अवसरी, जि. पुणे 
श्री. नितीन जो. SIR, अवर सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, | सदस्य सचिव 
मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण - ११११/(१७१/ २१)/तांशि-२ 


२. समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील- 


अ. “शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे” या संस्थेच्या नियामक मंडळाने 
दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिलेल्या अधिनियमाच्या 
मसुद्याची तपासणी करणे. 

आ. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६; भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) 
अधिनियम; विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६; अखिल भारतीय तंत्र 
शिक्षण परिषद अधिनियम, १९८७; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ 
अधिनियम, २०१४ यामधील तरतुदी विचारात घेऊन प्रस्तावित अधिनियमाचा 
मसुद्याची तपासणी करणे. 

इ. प्रस्तावित अधिनियमाचा कायदेशीर मसुदा तयार करणे (Legal Drafting) 

ई. सदर समिती Brose आपला अहवाल दिनांक २० डिसेंबर, २०२१ पर्यंत 
शासनास सादर करेल. 


३. समितीचे कामकाज 


सदर समितीचे कामकाज संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्या कार्यालयात करण्यात येईल. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय यांनी समितीच्या 
कामकाजासाठी उचित व्यवस्था करावी. 


४. बैठकभत्ताव प्रवास भत्ता: 


समितीतील निवृत्त अधिकाऱ्यांना रू. ७०००/- प्रति बैठक याप्रमाणे बैठक भत्ता व 
प्रवासाचा प्रत्यक्ष खर्च अनुज्ञेय असेल. सदर खर्च शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे या 
संस्थेच्या स्वीय प्रपंजी खाते(2(/) मधून भागविण्यात येईल. 


uy, सदर ara निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१११३०१२३९१६३६०८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Satish Jagdeorao Tidke 


Satis h J agdeorao DN: CN = Satish Jagdeorao Tidke, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


न OU = Higher And Technical Education Department 
Tid ke Date: 2021.11.30 12:41:48 +05'30' 


(सतिश ज. तिडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षणो/ मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) मंत्रालय, 
मुंबई ४०० 03२. 
३. प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे 


पृष्ठ २ पैकी २ 


